डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, 
अकोला अंतर्गत संशोधन विषयक प्रस्तावांना 
प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरीत 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पंदेवि १३२३/प्र.क्र.२३/७-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१/०३/२०२३. 


वाचा :- १ वित्त विभाग, अर्थसंकल्पीय भाषण सन २०२२-२३. 
२) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला यांचे क्र.जा.क्र.संसं/टिए(पि)/२४४/२०२२, 
दि.०२.०६.२०२२ रोजीचे पत्र 
3) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचे क्र.जा.क्र.मकृप/संशोधन/१३१५/ 
२०२२, दि.०७.०६.२०२२ रोजीचे पत्र. 
४) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दि.०४/०४/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मा.उपमुख्यमंत्री तथा मा.मंत्री (वित्त) यांनी 
“वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी व डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 
यांना ५० वर्षे पूर्ण होत असल्याने त्यांना संशोधनाकरिता प्रत्येकी रु.५०.०० कोटी रुपयांचा विशेष अनुदान / 
निधी उपलब्ध करण्यात येईल” अशी घोषणा केली होती. त्यास अनुसरुन सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षाकरीता कृषि विद्यापीठांना संशोधनाकरीता कार्यक्रमावरील खर्चातर्गतच्या लेखाशिर्षाखाळीळ ३१- 
सहायक अनुदान (वेतनेतर) या बाबीखाली चारही कृषि विद्यापीठांना प्रत्येकी २५ कोटी इतका संशोधन निधी 
अर्थसंकल्पीत केला आहे. यासंदर्भात राज्यातील कृषि विद्यापीठांना संशोधन विषयक प्रस्ताव सादर 
करण्याबाबत कळविण्यात आले होते. त्यानुसार डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला या कृषि 
विद्यापीठाचे संशोधनविषयक एकूण रु.२५.०० कोटी रकमेचे प्रस्ताव महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, 
पुणे यांच्यामार्फत शासनास प्राप्त झालेले आहेत. त्यासअनुसरुन संशोधनासाठीच्या प्रस्तावांना मान्यता 
देण्याची व सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात संशोधनाकरीता निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता कृषि विद्यापीठांना संशोधनाकरीता कार्यक्रमावरील 
खर्चांतर्गतच्या लेखाशिर्ष (२४१५ ००९९) या लेखाशिर्षाखालील ३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर) या 
बाबीखाली चारही कृषि विद्यापीठांना प्रत्येकी २५ कोटी इतका संशोधन निधी अर्थसंकल्पीत केला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि १३२३/प्र.क्र.२३/७-ओ 


राज्यातील कृषि विद्यापीठातील संशोधन विषयक कार्याला गती मिळावी याकरीता डॉ.पंजाबराव देशमुख 
कृषि विद्यापीठ,अकोला या कृषि विद्यापीठाच्या एकूण ३ संशोधन विषयक प्रस्तावांच्या एकूण रु.१६९७.८० 
लक्ष (अक्षरी रुपये सोळा कोटी सत्याण्ण्व लाख ऐंशी हजार फक्त) इतक्या रक्‍्कमेस प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
प्रकल्प प्रकल्पाचे ठिकाण प्रकल्पाचे उद्दिष्ट प्रकल्प प्रकल्प 
राबविणारी | किंमत 
संस्था 
विदर्भातील बदलत्या | डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि | १.विद्यापीठात हवामान लवचिकता | डॉ.पंजाबराव | ११९२.३० 
हवामानास अनुकूल पिके | विद्यापीठ, अकोला आणि अजेविक तणाव व्यवस्थापन | देशमुख कृषि 
व पिक-उत्पादकता सुविधा विकसीत करणे. विद्यापीठ, 
वाढविण्यासाठी २. पिकांच्या अनुवांशिक संसाधनांचा | अकोला 
विकास करणे. 
३. हवामान लवचिकता अंतर्गत विविध 
पिकांच्या विद्यमान अनुवांशिक 
संसाधनाची तपासणी करणे. 
फळ व भाजीपाला |१. डॉ.पंजाबराव देशमुख | १.फळ प्रक्रिया आणि मुल्यवर्धनासाठी | डॉ.पंजाबराव | ४१६.०० 
प्रक्रियेद्वारे युवा | कृषि विद्यापीठ, अकोला | ग्रामीण बेरोजगार युवकांकरीता | देशमुख कृषि 
सबलीकरणासाठी २.कृषि महाविद्यालय, | उष्मायन केंद्र स्थापित करणे. विद्यापीठ, 
उष्मायन केंद्राची स्थापना | नागपूर २.उष्मायन केंद्र स्थापित करण्यासाठी | अकोला 
आव्यक भौतिक तसेच पायाभुत 
सुविधा निर्माण करणे. 
३. नवीन आणि नाविन्यपूर्ण खाद्य 
प्रक्रिया व्यवसाय स्थापित 
करण्यासाठी युवकांना मदत करणे. 
विदर्भातील फळपिकांच्या | डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि | १. विदर्भातील मुख्य फळपिकांची | डॉ.पंजाबराव | ८९.५० 
उतीसंवर्धन रोपांची | विद्यापीठ, अकोला उतीसंवर्धीत रोपे तयार करण्याची | देशमुख कृषि 
निर्मिती करण्यासाठी शास्त्रोक्त उतीसंवर्धन पद्धत विकसीत | विद्यापीठ, 
प्रयोगशाळेचे करणे. अकोला 
बळकटीकरण. २. उतीसंवर्धीत निर्मित फळरोपांची 
यशस्वीपणे कठीणता करुन 
लागवडीयोग्य रोपांची मोठ्या 
प्रमाणात उपलब्धता करणे. 
3. उतीसंवर्धीत निर्मित फळरोपांची 
विषाणु रोगमुक्‍तताकरीता चाचणी 
सुविधा निर्माण करणे. 
एकूण १६९७.८० 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


ant ure क्रमांकः पंदेवि १३२३/प्र.क्र.२३/७-ओ 


२. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला या कृषि 
विद्यापीठास संशोधनाकरीता एकूण रुपये २०२.०० लाख (अक्षरी रुपये दोन कोटी दोन लाख) एवढे 
अनुदान वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च सन २०२२-२३ मध्ये मंजूर झालेल्या अनुदानाखाली खालील 
लेखाशिर्षाखाली भागविण्यात यावा. 

मागणी क्र. डी-३ 

०१ पीक संवर्धन 

१२० इतर संस्थाना सहाय्य 

(००) 

(09)(0¢) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान (कार्यक्रम) 

३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 

लेखाशिर्ष (२४१५ ००९९) 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३३१२३०९२९१८०१ असा आहे. हा 
आदेडा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, UMESH NARAYAN 
CHANDIWADE 


(saat चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
मा.मंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.प्रधान सचिव (कृषि), यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सदस्य सचिव तथा महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर. 
६. कुलगुरु, डॉ.पंजाबराव देञामुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 
७. संशोधन संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 
८. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला. 
१०. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
११. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१२. जिल्हा लेखा परिक्षा अधिकारी, स्थानिक निधी लेखा, अकोला. 
१३. वित्त विभाग (व्यय १/ अर्थसंकल्प - १३ / अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
१४. कक्ष अधिकारी, कार्यासन क्रमांक - 2H, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
१५. कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


०७८ -“७ A -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


